नंबिन लेखाशिर्ष उघडण्यास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह (बंदरे) बिभाग 
शासन निर्णय क्रमांक एडिबी २०१०/ प्र. क्र. २७८/ बंदरे - २ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ORR, दिनांक १२ मे, २०१९ 


जांघा :- शासन, गृह विभाग, निर्णय क्र. पीएलएन १२०९/प्रक्र २ड९/ TEER, दि. २६.१०.२०१७. 


: प्रस्तावना : 
राज्यातील कोकण किंनारपट्टीबर समुद्र धुप प्रतिबंधक उपाययोजना राबविण्यासाठी 
एशियन डेव्हलपमेंट बॅक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा संरक्षण ब व्यवस्थापन प्रकल्पास राज्य 
मंत्रोमंडळाने दिनांक ८.९.२०१० रोजी झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. आहे. त्यानुसार एशियन 
डेव्हलपमेंट बॅंक अर्थसहाय्यित "शाश्वत किनारा संरक्षण ब व्यवस्थापन प्रकल्प" हा प्रकल्प 
राबविण्यास उपरोक्त "वाचा" येथे नमुद केलेल्या दि. २६.१०.२०१० च्या शांसन निर्णयान्बंये मान्यता 
देण्यात आली आहे. या प्रकल्पाच्या वित्तिय आकृतिनंधामध्ये राज्य शासनाचा अर्थसंकल्पिय 
ARERR कराबा लागणारा हिस्सा आणि एशियन डेव्हलपमेंट बँकेच्या कर्जापोटी केंद्र शासनामार्फतं 
प्राप्त होणारा हिस्सा यांचा समावेश आहे. या दोन्ही प्रयोजनाकरिता बंदरे विभागाच्या अर्थसंकल्पामध्ये 
निधीची तरलूद करण्यासाठी नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास महालेखापाल यांनी मान्यता दिलेल्ली आहे. 


२. 'समुद्र धुप प्रतिबंधक उपाययोजना' ही जिल्हास्तरीय योजना, सन २०११-९२ या ... 


आर्थिक वर्षापासून राज्यस्तरीय योजना म्हणुन परिबतीत करण्यास ब ही योजना महाराष्ट्र मेरीटाईन 
ओर्डाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली आणण्यास मंत्रीमंडळाने दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने गृह 
ब्विभागाच्या उपरोबत दि.२६.१०.२०१० 'च्या शासन निर्णयान्बये मान्यता देण्यात आलेल आहे. ही 


योजना FEW. LON पासून राज्यस्तरीय योजना म्हणून रोबबिण्यात येणार असल्याने य्‌ योजनेसाठी 


बंदरे विभांगाच्या अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद करण्यासोठी नविन लेखाशिर्ब उघडण्यार्स 
महालेखापाल यांनी मान्यता दिलेली आहे. त Bee या 
. १३ व्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार धुप प्रतिबंधक dent बांधण्यासाठी 
सन २०१९-१२ ते २०१४-१५ या ४ बर्षांकरीता एकूण रु. २०५ कोटी निधी मतर कात मंजूर कण्यात आला आहे. 
* हा निधी सन २०११-१२ या. आर्थिक वर्षामध्ये अर्थसंकल्पित बंदरे विभागाच्या 
'* अर्थसंकल्पामध्ये नवीन लेखाशिर्ष उघडणे आवश्यक होते.या प्रयोजनासाठी नविन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास महालेखापाल यांनी मान्यता दिलेली आहे. i 20 ee 
, त्यानुसार उपरोक्त ३ योजनांसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष उघडण्याची aia शासनाच्या :. : 
विचाराधीन होतो. ag रश ता 


EAPORT-2010\August\Note/bullet point marethi ह, । र os 


शासन निर्णय :- प्रस्ताबनेमध्ये नमूद केलेल्या प्रयोजनासाठी गृह (बंदरे) विभागाच्या 
अर्थसंकल्पामध्ये निधीची तरतूद करणे, अनुदान वितरीत करणे व इतर सर्व अर्थसंकल्पिय नाबीर टी 
खालीलप्रमाणे योजनानिहाय नविन लेखाशिर्ष उघडण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१) योजनेचे नांब :- एशियन डेव्हलपमेंट बॅक अर्थसहाय्यित rere किनारा संरक्षण 
ब व्यवस्थापन गुंसबणूक कार्यक्रम । 
अ) राज्य शासनाचा हिस्सा - मिन लेखाशिर्ष :- : 
मागणीक्र. बी-८. 
मुख्य लेखाशिर्ष - २७११, पूर नियंत्रण: 
०२, सांगरी धुप प्रतिबंधक कार्यक्रम. 
१९०, सार्बजनिक उपक्रम ब इतर उपक्रमांना सहाय्य. 
(००)(०१) आशियाई विकास बैक अर्थसहाय्यित शाश्वत किनारा 
संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतबणूक कार्यक्रम (२७११ ०२२२) 
१, सहाय्यक अनुदान (बेतनेत्तर) 


Schemes Nomenclature t= Asian Development Bank assisted Sustainable 2 
Coastal Protection.and Management Investement 
Programme 


Demand No. B-8. ont 
' Major Head - 2711, Flood Control 2 eee 
02, Anti-sea Erosion Project 


190, Assistance to Public Sector and Other Undertakings 


00, -- 
(00) (01) Asian Development Bank assisted Sustainable —~ 
Coastal Protection and Management Investment _- 

_ Programme. (2711 0222) | 

31, Grant-in-Aid (Non-Salary) 


ब) एशियन डेव्हलपमेंट बँकेचे कर्ज- नविन लेखाशिर्षः-  '/. हो. ह 
मागणी क्र. बी - १२ ' oa eae 
मुख्य लेखाशिर्ष - ६७१९, पूरनियंत्रण प्रकल्पासाठी कजे, pee ae ne 

००, -- i 
९०, सार्वजनिक उपक्रम ब इतर उपक्रमांना कर्जे 
oo, «> 


(०9०९; आशियाई बिकास बैक अर्थसहाय्यित शुश्वेत किनार  , 
: संरक्षण व व्यवस्थापन गुंतबणूक कार्वक्रम (६७११ ००१५) 
ka, कर्जे व afte. | , ; 


EAPORT-2010\Auguat\Note/bullet point guarethi a ak 


Demand No. 3 - 12. 
Major Head - 6711, Loans for Flood Contol Projects. 


00, — 
190, Loan to Public Sector and Other Undertakings 


00, -- 
(00X01), Asian Development Bank assisted Sustainable 


Coastal Protection and Management Investment 
Programnié. (6711 0015) 
55, Loans and Advances. 


२) योजनेचे तांब :- समुद्द भुप प्रतिबंभक बांधकामे 


AM we. बी- ८ 
मुख्यं लेखाशिर्ष - २७११, पूर नियंत्रण. 
०२, 'सागरो धुप प्रतिबंधक कार्यक्रम. 
१९०, सार्वजनिक उपक्रम ब इतर उपक्रमांना सहाय्य. 
(००)(०२) सागरी धुप प्रतिबेधक बांधकामे (२७११ ०९३१) 
३५, सहाय्यक अनुदान (बेतनेत्तर) 


Scheme Nominclature - Construction of Anti-sea-Erosion Bunds « 
Demand No. B- 8 a 
Major Head - 2711, Flood Control 


02, Anti-sea Erosion Project . 200. 
190, Assistance to Public Sector and Other Undertakings .~ 


00, -- . 
(00) (02) Construction of Anti-Sea Erosion Bunds 


(2711 0931) eee whee 
- 31, Grant-in-Aid (Non-Salary) , व * 


३) योजनेचे नाव :- १३ ar वित्त आयोगाच्या शिफारशी नुसार समुद्र धुप प्रतिबंधक बंधारे 
बांध 
मागणीक्र- बी-७ ह. 8% शो ee 
मुख्य लेखाशिर्ष ३०५१, setae .  _. 43 
०२, लहोनबंदरे. र्ला 
१९०, सार्वजनिक क्षेत्र ब इतर उपक्रमांना सहाय | 
(००)(०९), १३ घ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार सागर YT 
प्रतिबंधक बंधारे बांधणे (३१०५११८२६) .',. ae 
३१, सहांय्यक अनुदान (वेतनेत्तर),. !::__ ह र क ae 


? 


ce 


। Scheme Nominclature - Construction of Anti-sea-Erosion Bunds as per 
recommendation of Thirteenth FinanceCommission. 


' Demand No. 8-7. 
Major Head - 3051, Ports & Light Houses. 


02, Minor Ports. 
190, Assistance to Public Sector and Other Undertakings 


| (00) (01), Construction of Anti-Sea Erosion Bunds as per 
recommandation of 13th Finance Commission 


- . (3051 1826) 
31, Grant-in-Aid (Non-Salary). 


२. आर्थिक वर्ष सन २०१९-१२ पासून उपरोक्त Serie अर्थसंकल्पिय बार्बीसाठी सदर 
नविन लेखाशिषींचा उपयोग करण्यात यावा. 


न न प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनोौ. संदर्भ क्र. ५७/११/ TERR, 
दे.९८.९.२०११ अन्वये ब. महालेखापाल-१ (लेखा ब अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र मुंबई यांनी दिलेल्या . 
मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. at 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार ब नावाने. 


eae, 


wa डू 
(प्र. ता. गोड) : 

i . सह सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन ..' 
महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई oy 
महालेखापाल-२ (लेखा ब अनुज्ञेयता ), नागपूर “. “ ह. र 
महालेखांपाल-९ (लेखापरिक्षा), मुंबई. . | Fae 
महालेखापाल-२ (लेखापरिक्षा), AIT. .  ' ce Sir os a 
प्रधान सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई.  - ।'. 20-00 ae 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. . डे. agree ea ती 


सचिव, सार्वजनिक बांधकाम बिभाग, मंत्रालय, मुंबई. . . 

मुंख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, मुंबई. (Ro जादा प्रतीसह) 
विभागीय argent, कोकण विभाग, कोकंण भवन, सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई 
आयुक्‍त, मत्स्यंब्यबसाय संचालनालय, चनी रोड, मुंबई. ip र. ner 
जिल्हाधिकारी तथा सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन ब बिकास ties He __-..... 

| मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग aa 
| किनारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वांद्रा (पू), मुंबई 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी द सिंधुदुर्ग 
निबडनस्ती (कार्यासन क्र. बंदरे - २) न्या 


i EAPORT-2010\August\Note/bullet point marathi 


पी व 


ie 
wits 
roe 


